aed 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग,मंत्रालय मुख्य इमारत ,पहिला मजला , 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दुरध्वनी क्र. ०२२-२२०४८२४७ Email ID : dokh.rid@maharashtra.gov.in 
क्रमांक:-गौखनि-३३/०८१४/प्र.क्र.४४६/ख-१ दिनांक :-०६ सप्टेंबर, २०२३. 
विषय : गौण खनिज-अहमदनगर 
सन २०११-२०१२ या वर्षाकरिता मौजे चौंभूत वाळूसाठा क्र.३, गट नं. 
१३८ ते १४२ लगत, ता.पारनेर, जि.अहमदनगर या वाळूगटातून 
उत्खनन करता न आलेल्या वाळूची रक्‍कम परत मिळणेबाबत. 
श्री. अजय राजेंद्र पवार 
शासन ज्ञापन: 


सन २०११-२०१२ या वर्षाकरिता मौजे चौंभूत वाळूसाठा क्र.३, गट नं. १३८ ते १४२ लगत, 

ता.पारनेर, जि.अहमदनगर हा वाळूगट रक्‍कम रुपये ४१,००,०००/-एवढ्या सर्वोच्च बोलीने 
93,00 ब्रास वाळूसाठ्याकरीता लिलावधारक श्री. अजय राजेंद्र पवार यांना मंजूर केला होता. 

०२. सदर वाळू गटामधून मंजूर वाळूचे उत्खनन करता आले नसल्याने शासनजमा केलेली 
लिलावाची रक्‍कम परत मिळण्याबाबत लिलावधारक यांनी मा.मंत्री (महसूल) यांच्यासमोर अपील 
अर्ज दाखल केला होता. त्यानुसार तत्कालीन मा.राज्यमंत्री (महसूल) यांनी दिनांक ९/९/२०१४ 
रोजीच्या आदेशान्वये अर्जदार यांची उत्खनन न करता आलेल्या वाळूची प्रमाणशीर रक्‍कम परत 
मिळण्याची विनंती मान्य करुन त्यानुंगाने विभागाने पुढील आवऱ्यक कार्यवाही करण्याचे आदेशा 
fed. तत्कालीन मा. राज्यमंत्री (महसूल) यांनी दिनांक ९/९/२०१४ रोजी पारित केलेले 
अर्धन्यायिक स्वरुपाचे आदेश राज्यात विधानसभा निवडणूकीची आचारसंहिता व राष्ट्रपती राजवट 
लागू झाल्यानंतर प्राप्त झाल्याने सदर आदेशा निर्गमित करण्याबाबत मा. मंत्री (महसूल) यांच्या 
HAMA सादर करण्यात आले होते. त्यावर मा. मंत्री (महसूल) यांनी " प्रत्येक प्रकरण गुणवत्तेवर 
तपासून फेरसुनावणीकामी सादर करण्यात यावे " असे निदेश दिले. 

०३. दरम्यानच्या कालावधीत लिलावधारक श्री अजय पवार यांनी मा. मुंबई उच्च न्यायालय 
येथे अनुक्रमे रिट याचिका क्र.१३३२३/२०१६ दाखल केली. मा.मुंबई उच्च न्यायालयाने सदर 
याचिकेमध्ये दि. २८/११/२०१७ रोजी याचिकाकर्त्यास देय रक्कमेची गणना करुन परत करावी, 
असे आदेश दिले. तत्कालिन मा. राज्यमंत्री (महसूल) यांनी दिनांक ०९/०९/२०१४ रोजी पारीत 
केलेले आदेश पुनर्विलोकनात घेऊन तत्कालिन मा. राज्यमंत्री (महसूल) यांनी त्यांच्या दिनांक 
०२/०७/२०१९ च्या अर्धन्यायिक आदेशान्वये मा. उच्च न्यायालयामध्ये दाखल रिट याचेकेच्या 
अधिन राहून सदर आदेश रद्द केले. 

०४. शासनाने Review Petition दाखल करुन प्रस्तुत प्रकरणी मा. उच्च न्यायालयाने दिनांक 
२८/११/२०१७ रोजी पारीत HSS आदेश वापस घेण्याची विनंती मा. उच्च न्यायालयास 
केली.सदर विनंती मा. उच्च न्यायालयाने अमान्य केली आहे. सबब, मा. उच्च न्यायालयाने दिनांक 
२३/०८/२०२३ रोजी पारीत केलेले आदेश विचारात घेऊन लिळलावधारक अजय राजेंद्र पवार यांना 
सन २०११-२०१२ या वर्षाकरिता मौजे चौंभूत वाळूसाठा क्र.३, गट नं. १३८ ते १४२ लगत, 


शासन ज्ञापन क्रमांकः गौखनि-३३/०८१४/प्र.क्र.४४६/ख-१ 


ता.पारनेर, जि.अहमदनगर या वाळू गटामधून उत्खनन करता न आलेल्या वाळूची रु. 
२५,२३,०७२/- (रुपये पंचवीस लाख तेवीस हजार बाहत्तर फक्‍त) इतकी रक्‍कम परत करण्याचा 
शासनाने निर्णय घेताला आहे. 

०५. सबब, लिलावधारक अजय राजेंद्र पवार यांनी लिलावाची संपुर्ण रक्‍कम प्रत्यक्षात 
शासनाकडे जमा केल्याची व यापुर्वी ही रक्कम अदा केलेली नाही, याची खातरजमा करुन 
घेण्याच्या अटीवर उत्खनन करता न आलेल्या वाळूची रक्‍कम रु. २५,२३,०७२/- (रुपये पंचवीस 
लाख तेवीस हजार बाहत्तर फक्त) इतकी अदा करण्यास या झासन ज्ञापनाद्वारे शासन मान्यता 
देण्यात येत आहे. 

०६. या बाबीवर होणारा खर्च सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरीता "०८५३-अलोहयुक्‍त खाणी 
व धातुझास्त्रीय उद्योग" १०२-खनिजाबाबत सवलत फी व स्वामित्वधन,९००, अलोहयुक्‍त खाणकाम 
व धातुझास्त्रीय उद्योग-वजा परतावे (००) (०१) वजा परतावे (०८५३ ००८६) या लेखाशिर्षाखाली 
उपलब्ध असलेल्या अंदाजपत्रकीय तरतुदीमधून खर्ची टाकून भागविण्यात यावा. 

०७. सदर झासन ज्ञापन, वित्त विभागाच्या क्र.विअप्र-२०१९/प्र.क्र.२०/२०१९/विनियम, 
दि.८/८/२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका,१९७८, भाग-२ नुसार 
महसूल व वन विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


सदर ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२३०९०८१४१७१२३६१९ असा आहे. हे ज्ञापन डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने, 


lly signed by SHIVAJI SONAJI CHOURE 


ig 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND 
FOREST DEPARTMENT, \Code=400032, harashti 
2.5.4.20=fa37c7 e079f23b78a27c84b9d6e46f94d549fc79ba 1 70d581 SF 
3619617b13313, 


CHOURE ———— 
(शिवाजी चौरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
जिल्हाधिकारी, अहमदनगर 
Wa:- 


१) विभागीय आयुक्त, नाशिक. 

२) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, प्रतिष्ठा भवन, १०१, महर्षि कर्वे भवन, न्यू 
मरीन लाईन्स, मुंबई-४०० ०२०. 

३) प्रधान महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-१, प्रतिष्ठा भवन, १०१, महर्षि कर्वे भवन, न्यू मरीन 
लाईन्स, मुंबई-४०० ०२०. 

४ जिल्हा कोषागार अधिकारी,अहमदनगर 

५) वित्त विभाग (व्यय-९/अर्थसंकल्प-३/६/१४ कार्यासने) मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

६) कार्यासन अधिकारी (कार्यासन ब-१), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

७ निवडनस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


